RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १०. अंक -५१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २ - ८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १६ 


2 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


सहायक जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत 
कलम ११ ची अधिसूचना . 


आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते ( ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
दिलेले आहे ) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


, 


जिल्हा नंदुरबार 


- 


- 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , 
दिनांक 

१३ मार्च २०१५ 

अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण " दोन ” व “ तीन ” यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात 

" 
आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता उरलेली नाही ; 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची 
तरतूद आहे . परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही . तसा तपशील 
यासोबतच्या अनुसूची “ पाच ” मध्ये दिलेला आहे ; 


" 


क्रमांक भूसंपादन / एसआर -१ / २०२० / कावि -४३८ / २०२१.- ज्याअर्थी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार यांना यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) 


, 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण “ चार " खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून , 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


वि ( एच ) ३० ९ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


, 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५- ) नुसार , 
जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचेदेखील घोषित करीत आहेत . 


प्रकल्पाचे नाव : कोराडी मध्यम प्रकल्प , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार या प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या वितरिकेसाठी आवश्यक 
खाजगी जमीन , मौजे वडसत्रा व खडकी , तालुका नवापूर , 
, , 

जिल्हा 
नंदुरबार . 


प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे वडसत्रा व खडकी , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे . 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी सूचना / 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे 
अपेक्षित आहे . 


उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत . 


अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही . 


अनुसूची - एक 


जमिनींचे वर्णन 


अनुसूची - चार 


कोराडी मध्यम प्रकल्प , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या 
प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याच्या वितरिकेसाठी आवश्यक 

खाजगी जमीन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , 

दिनांक 

१३ 

मार्च 
२०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट 
दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . 
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर 


अनुसूची - पाच 


गट नंबर 


संपादित करावयाचे 


क्षेत्र 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


लागू नाही . 


१ 


२ 


मीनल करनवाल , 


हे . आर 


मौजे वडसत्रा 


भा.प्र.से. , 
सहायक जिल्हाधिकारी 

नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
तथा भूसंपादन अधिकारी , नंदुरबार . 


३८/१ पै . 


० ०६ 


१००/१ पै . 


० ११ 


नंदुरबार , २६ नोव्हेंबर २०२१ . 


१००/२ पै . 


० १३ 


: 


१००/५ पै . 


० २४ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत 
कलम ११ ची अधिसूचना . 


एकूण क्षेत्र .. 


० ५४ 


मौजे खडकी 


जिल्हा नंदुरबार 


४५/३ 


o 


एकूण क्षेत्र 


० ०३ 


क्रमांक भूसंपादन / एसआर -२ / २०२० / कावि -४४२ / २०२१.- ज्याअर्थी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 


एकूण एकंदर क्षेत्र .. 


० ५७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


३ 


" 


, 


( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचेदेखील घोषित करीत आहेत . 


अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 

सूचना 

/ 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० 

दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत . 


, 


अनुसूची - एक 


" ) 


जमिनींचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार यांना यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते ( ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची " दोन ” मध्ये 
दिलेले आहे ) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 

5 


नागन मध्यम प्रकल्प , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या 
प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी आवश्यक खाजगी जमीन 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , मौजे चितवी 


गट नंबर 


संपादित करावयाचे 


क्षेत्र 


१ 


२ 


हे . आर 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , 
दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण “ दोन ” व “ तीन ” यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 

देण्यात 
आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता उरलेली नाही ; 


७८/१ 


७८/२ 


३ ३१ 


७८/३ 


७ ९ पै . 


० १२ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची 
तरतूद आहे . परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही . तसा तपशील 
यासोबतच्या अनुसूची “ पाच ” मध्ये दिलेला आहे ; 


एकूण क्षेत्र 


.. 


३ ४३ 


" 


अनुसूची - दोन 


, 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण “ चार " खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


. 


परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून , 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


प्रकल्पाचे नाव : नागन मध्यम प्रकल्प , तालुका नवापूर , 

, 

जिल्हा 
नंदुरबार या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी आवश्यक खाजगी जमीन , 
मौजे चितवी , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे चितवी , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार 
येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे . 

समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे 
अपेक्षित आहे . 


- 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ - अ ) नुसार , 
जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 


व 


अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - चार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक 

१३ 

मार्च 
२०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट 
दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . 
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते ( ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबतच्या अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
दिलेले आहे ) आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही . 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , 

, 
दिनांक 

१३ 

मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण " दोन ” व “ तीन ” यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात 
आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता उरलेली नाही ; 


मीनल करनवाल , 


- 


भा.प्र.से .. 
सहायक जिल्हाधिकारी , 

नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
तथा भूसंपादन अधिकारी , नंदुरबार . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची 
तरतूद आहे . परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही . तसा तपशील 
यासोबतच्या अनुसूची “ पाच ” मध्ये दिलेला आहे ; 


. 


नंदुरबार , २६ नोव्हेंबर २०२१ . 

. 


> 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अंतर्गत 
कलम ११ ची अधिसूचना . 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण “ चार ” खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


2 


जिल्हा नंदुरबार 


परंतु , उक्त गट क्रमांकाच्या अथवा त्याच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून , 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ - अ ) नुसार , 
जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचेदेखील घोषित करीत आहेत . 


, 


, 


क्रमांक भूसंपादन / एसआर -३ / २०२० / कावि -४४६ / २०२१.- ज्याअर्थी , 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 

हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


- 


" 


/ 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी सूचना / 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


, 


उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार 
यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध आहेत . 


, 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उपविभागीय अधिकारी , नंदुरबार भाग , नंदुरबार यांना यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) 


अनुसूची - एक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


५ 


जमिनींचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 


नागन मध्यम प्रकल्प उजव्या कालव्याची 
वितरिका क्रमांक ३ साठी आवश्यक खाजगी जमीन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , मौजे सोनारे दिगर 


प्रकल्पाचे नाव : नागन मध्यम प्रकल्प , उजव्या कालव्याची वितरिका 


> 


गट नंबर 


संपादित करावयाचे 

क्षेत्र 


क्रमांक ३ साठी आवश्यक खाजगी जमीन , मौजे सोनारे दिगर , तालुका 


१ 


नवापूर , जिल्हा नंदुरबार . 


२ 
हे . आर 


प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे सोनारे दिगर , तालुका नवापूर , जिल्हा 

: , 


१ ९ २ 


०६१ 


: 


नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे . 


१ ९ ४ 


० २० 


१ ९ ५ 


समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 


० १६ 


१ ९ ६ 


० १२ 


होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत 

सुधारणा 

होणे 


१ ९ ७ 


० ७३ 


अपेक्षित आहे . 


२० ९ / १ 


० १७ 


अनुसूची - तीन 


२० ९ / २ 


० ०२ 


विस्थापन नाही . 


२० ९ / ३ 


o 


: 


अनुसूची - चार 


२११ 


० २४ 


: 


.. 


२१० 


० १३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च 


: 


२४७/२ 


० २८ 


२०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट 


२४० 


० २० 


दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . 


.. 


२३८ 


० १३ 


त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


२७०/२ 


० ३ ९ 


अनुसूची - पाच 


२७२/२ 


० ४० 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील - लागू नाही . 


२४५/१ 


० १४ 


.. 


२४५/२ 


० १० 


मीनल करनवाल , 


: 


२२४ 


0 


०७ 


.. 


भा.प्र.से. , 


२४३ 


० २५ 


.. 


सहायक जिल्हाधिकारी 


२४२ 


० १६ 


: 


नंदुरबार भाग , नंदुरबार 


२३६ 


० १० 


तथा भूसंपादन अधिकारी , नंदुरबार . 


२३५ 


० ०५ 


नंदुरबार , २५ नोव्हेंबर २०२१ . 


एकूण क्षेत्र .. 


४ ६७ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अंतिम अधिसूचना 


" 


क्रमांक मह / कार्या / जमीन / १ - ब / १८७२ / २०२१.- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वनविभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६ / ६३ ९ २३ / म -६ , 
दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या 
कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत त्यांचा 
वापर करून मी , सोनाप्पा यमगर , अपर जिल्हाधिकारी , अहमदनगर याद्वारे दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ पासून 

( अ ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातील देवठाण या गावाचे तीन महसुली गावांमध्ये विभागणी करून गावाच्या हद्दीत बदल 
करीत आहे . 


( ब ) असा निदेश देत आहे की , देवठाण या गावात समाविष्ट असलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक मिळून 
बनलेल्या स्थानिक क्षेत्राचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तालुक्यांच्या , जिल्ह्यांच्या समोर दाखविलेल्या गावात रुपांतर करीत आहे . 

( क ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातील देवठाण गावाच्या हद्दीमध्ये सोबतच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या देवठाण 
या गावातील भूमापन क्रमांक त्या गावातून वगळून आणि ते भूमापन क्रमांक वरखडवाडी आणि दोडकनदी या गावाच्या हद्दीत समाविष्ट 
करून गावाच्या हद्दीत बदल करीत आहे . 


( ड ) अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातील वरखडवाडी आणि दोडकनदी या वाडींचे / भागांचे सोबतचे अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या हद्दी असलेल्या व अहमदनगर जिल्ह्याच्या अकोले तालुक्यातील वरखडवाडी आणि दोडकनदी नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली 
गावांत रूपांतर करीत आहे . 


अनुसूची 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका अकोले 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


चतु : सीमा 


१ 


२ 


३ 


वरखडवाडी 


: 


गट नंबर १७३ ते २४ ९ , 
गट नंबर ४०३ ते ४१२ 
( एकूण ८७ भूमापन क्रमांक ) . 


पूर्व उर्वरित देवठाण गावाची शीव 
पश्चिम : सावरगावची शीव 
दक्षिण : आढळा नदी व धरण 
उत्तर : सिन्नर तालुका शीव 


. 


: 


दोडकनदी 


गट नंबर ९ ६ ते १७२ , 
गट नंबर ४१३ ते ४१४ 
( एकूण ७ ९ भूमापन क्रमांक ) 


पूर्व : उर्वरित देवठाण गावाची शीव 
पश्चिम : सावरगाव व मुथळणे या गावांची शीव 
दक्षिण : गर्दणी या गावाची शीव 
उत्तर : आढळा नदी व धरण 


देवठाण 


गट नंबर १ ते ९ ५ , 
गट नंबर २५० ते ४०२ , 
गट नंबर ४१५ ते ४२१ 
( एकूण २५५ भूमापन क्रमांक ) . 


पूर्व : हिवरगाव व वीरगाव या गावांची शीव 
पश्चिम : प्रस्तावित दोडकनदी व वरखडवाडी या 

गावांची शीव . 
दक्षिण : वीरगाव या गावाची शीव 
उत्तर : सिन्नर तालुका शीव 


सोनाप्पा यमगर , 
अपर जिल्हाधिकारी , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , ६ डिसेंबर २०२१ . 

६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


o 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 4320 / 2021.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officer's Leave for the period mentioned against their names . 

( 1 ) 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
1 2 

3 
1 Shri . V. S. Hingne , 

Sanction to the Earned Leave for three ( 3 ) days 
District Judge - 8 and Additional from 12th August 2021 to 14th August 2021 
Sessions Judge , Nashik . 

alongwith prefixing holiday falling on 8th August 
2021 and suffixing holiday falling on 15th August 

2021 . 
2 Shri . S. S. Jahagirdar , 

Sanction to the Earned Leave for four ( 4 ) days 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . from 7th August 2021 to 10th August 2021. Casual 

Leave from 7th August 2021 is hereby cancelled . 
3 Shri . T. N. Quadri , 

Sanction to the Commuted Leave for three ( 3 ) 
8th Joint Civil Judge , Senior Division days from 11th August 2021 to 13th August 2021 . 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( II ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties 
1 2 

3 
1 Shri . V. S. Hingne , 

Smt . S. N. Bhalerao , 
District Judge - 8 and Additional Ad hoc District Judge - 8 and Additional Sessions 
Sessions Judge , Nashik . 

Judge , Nashik with effect from 12th August 2021 
before office hours to 14th August 2021 after office 
hours . 


1 


2 


Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Smt . Y. D. Boravke , 
Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad with effect 
from 7th August 2021 before office hours to before 
Second Session on 10th August 2021 and Shri . 
V. B. Kale , 2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial Magistrate , with effect 
from before Second Session on 10th August 2021 
to 11th August 2021 before office hours . 


3 


Shri . T. N. Quadri , 
8th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Shri . J. G. Pande , 
9th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
11th August 2021 after office hours to 13th August 
2021 before office hours . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 16th August 2021 . 


} 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


३० 


२०२२ रोजीपर्यंत 


क्रमांक वि -८ / संजिवनी शेतकरी विकास / सह.संस्था / नोंदणी / १३४८ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , तालुका नाशिक 

, 
हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री . मधुकर शिवराम कहांडळ 
मुख्यप्रवर्तक यांनी नियोजित संजिवनी शेतकरी विकास सहकारी 
संस्था मर्यादित , शिलापूर , तालुका जिल्हा नाशिक ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / आरएसआर / 
( एसआर ) / ५ ९ ३८ / सन २०२१ , दिनांक ७ मार्च २०२१ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था 
असे आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १०२ / सन २०२१.- श्रीमती व्ही . ए . लावंड 
कोकाटे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता ह्या 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक जानेवारी 
प्रसुती रजेवर असल्यामुळे त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 
४ ऑगस्ट २०२१ रोजीपासून ते दिनांक ३० जानेवारी २०२२ 
रोजीपर्यंत श्रीमती विश्वंभरन सरीया , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहाता यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


) 


} 


मिलींद व्ही . कुर्तडीकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २५ ऑगस्ट २०२१ . 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक . 
सहकारी संस्था , नाशिक , तालुका नाशिक . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

व 


आदेश 


नाशिक , ७ एप्रिल २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ११७ / सन २०२१.- श्री . बी . एम . पाटील , 
जिल्हा न्यायाधीश - ९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ पावेतो 

१ 
अशी एकूण १० दिवसांची विपश्चना ( परिवर्तित ) रजेस याद्वारे मंजुरी 
देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीस याद्वारे 
मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . एम . पाटील यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - ९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश - ९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


" 


, 


क्रमांक जेजीए / एएमएल / जीएनएल / ७५३ / ६०८ / सन २०२१.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , नवलस्वामी श्रमिक 
सफाई कामगारांची सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका 
अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चा नियम २४ अन्वये नोंदण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक जेजीए / एएमएल / जीएनएल / ७५३ / सन २०२१ , दिनांक 
२ ९ जुलै २०२१ असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
आहे . 


, 


श्री . बी . एम . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश - ९ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . व्ही . चतुर , जिल्हा न्यायाधीश -८ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे सोपविण्यात येत 
आहे . 


> 


, 


गुलाब पाटील , 
सहायक निबंधक . 


, 


सहकारी संस्था , अमळनेर , जिल्हा जळगाव . 


अमळनेर , २ ९ जुलै २०२१ . 


श्री . बी . एम . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश - ९ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत विपश्चना 
( परिवर्तित ) रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ९ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


, 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


९ 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्री . बी . एम . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश - ९ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांना याद्वारे आदेशित करण्यात येते की , 
त्यांनी उपरोक्त शासन निर्णयामधील अट ( घ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे संबंधित प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमाणपत्र कार्यालयात 
हजर होतेवेळी सादर करावे . 


विकास एस . कुलकर्णी , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


नाशिक , ७ सप्टेंबर २०२१ . 


मिलींद व्ही . कुर्तडीकर , 
प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


आदेश 


अहमदनगर , २० सप्टेंबर २०२१ . 


जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १६८० / सन २०२१.- श्री . व्ही . एम . 
वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
यांना दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ पावेतो 
अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक २५ सप्टेंबर 
२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


क्रमांक आस्था / रजा / ५७३१ / २०२१. - जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एम . वैद्य यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


, 


श्री . सचिन रंगनाथ निकम , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , ( कोर्ट नंबर १ ) , नाशिक यांना 
दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ पावेतो एकूण 
३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा ही पुढील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ 
ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ या सुट्टीस जोडून दिनांक ६ सप्टेंबर 
२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ सप्टेंबर 
२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सचिन रंगनाथ निकम यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , ( कोर्ट नंबर १ ) , नाशिक हे दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक 
९ सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
( कोर्ट नंबर १ ) , नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील 
नियम ३ ९ ( २ ) टिप -२ अन्वये ] . 


श्री . व्ही . एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक २५ सप्टेंबर 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . एम . पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांनी सांभाळावा . 


" 


, 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . 
एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


श्री . सचिन रंगनाथ निकम , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , ( कोर्ट नंबर १ ) , नाशिक यांचे 
न्यायालयाचा व कार्यालयाचा दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे प्रथम 
सत्राचा कार्यभार हा श्री . एम . डी . जोशी , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , ( कोर्ट नंबर १ ) , नाशिक 
यांचेकडेस व दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे दुसरे सत्रापासून ते 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
कार्यभार हा श्री . ए . एस . देशमुख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिक यांचेकडेस 
ठेवण्यात येत आहे . 


. 


७ 


नंदुरबार , २४ सप्टेंबर २०२१ . 


, 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


कार्यभार श्री . एस . डी . हरगुडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा यांनी सांभाळावा . 


, 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १६८६ / सन २०२१.- श्री . एस . टी . 
मलिये , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक २१ 
सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ पावेतो अशी 

एकूण 
४ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . टी . मलिये यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विश्वास 
पां . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


नंदुरबार , २ ९ सप्टेंबर २०२१ . 


श्री . एस . टी . मलिये , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक २४ सप्टेंबर 

ते 
२०२१ पावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . 
जी . चव्हाण , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 

, 

खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . टी . मलिये , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


आदेश 


- 


, 


क्रमांक आस्था / रजा / ६११२ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


, 


नंदुरबार , २७ सप्टेंबर २०२१ . 


श्री . माधव अरविंद शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश -७ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक यांना दिनांक १८ सप्टेंबर २०२१ रोजीची एक 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मागील अर्जित रजा दिनांक १४ 
सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १७ सप्टेंबर २०२१ या अर्जित रजेस 
जोडून व मागील दिनांक १० सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०२१ रोजीचे सुट्टीस जोडून व पुढील दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२१ 
रोजीचे सुट्टीस जोडून दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करणेत 
येत आहे . 


आदेश 


, 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १७२ ९ / सन २०२१.- श्री . विश्वास 
पां . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , अक्कलकुवा यांना दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक ८ 
ऑक्टोबर २०२१ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा आणि 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
११ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . विश्वास पां . शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . माधव 
अरविंद शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश -७ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १८ सप्टेंबर 
२०२१ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -७ 
व सहायक सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


, 


, 


श्री . विश्वास पां . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक 
१ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ 
ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो या कालावधीचा 


श्री . माधव अरविंद शिंदे , जिल्हा न्यायाधीश -७ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचे न्यायालयाचा व कार्यालयाचा दिनांक 
१० सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२० सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार 
श्री . व्ही . एस . हिंगणे , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


११ 


आदेश 


सदर आदेशाची नोंद श्री . माधव अरविंद शिंदे , जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व सहायक सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


क्रमांक आस्था / रजा / ६११५ / २०२१.- जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित 
करीत आहेत . 


अभय सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


, 


नाशिक , २४ सप्टेंबर २०२१ . 


, 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्रीमती छाया विक्रम शिरसाट , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सिन्नर यांनी दिनांक ३० ऑगस्ट 
२०२१ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०२१ पावेतो एकूण २० ( वीस ) 
दिवसांची परिवर्तित रजा ही मागील दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१ व 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२१ या रोजीचे सुट्टीस व पुढील दिनांक १ ९ 
सप्टेंबर २०२१ रविवार या सुट्टीस जोडून दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवागनीसह 
मंजूर करणेत आली आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती छाया 
विक्रम शिरसाट , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सिन्नर हे दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ 
ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , सटाणा , जिल्हा नाशिक यांचे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक आस्था / रजा / ६०२१ / २०२१.- जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित 
करीत आहेत . 


" 


, 


श्री . अमित सुनिल कोष्टी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सटाणा , जिल्हा नाशिक यांना दिनांक 
२७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ पावेतो एकूण ५ 
( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २५ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या 
लोकन्यायालयाचे कामकाजानंतरपासून ते दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अमित 
सुनिल कोष्टी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , सटाणा , जिल्हा नाशिक हे दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ 
ते दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , सटाणा , जिल्हा नाशिक यांचे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


, 


, 


, 


, 


श्रीमती छाया विक्रम शिरसाट , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सिन्नर यांचे न्यायालयाचा व कार्यालयाचा 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
कार्यभार हा श्री . डी . एस . जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सिन्नर यांचेकडेस व दिनांक 
१३ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १६ 
सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार हा 
श्रीमती ए . एन . सरक , दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिकरोड यांचेकडेस व दिनांक १६ 
सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २० सप्टेंबर 
२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपावेतोचा कार्यभार श्री . एम . एस . 
बोराळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , नाशिकरोड यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


, 


, 


, 


श्री . अमित सुनिल कोष्टी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सटाणा , जिल्हा नाशिक यांचे 
न्यायालयाचा व कार्यालयाचा उपरोक्त नमूद कालावधीचा कार्यभार 
श्री . ए . जी . तांबोळी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सटाणा , जिल्हा नाशिक यांचेकडेस 
ठेवण्यात येत आहे . 


" 


, 


, 


सदर आदेशाची नोंद श्रीमती छाया विक्रम शिरसाट , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सिन्नर यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


, 


सदर आदेशाची नोंद श्री . अमित सुनिल कोष्टी , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , सटाणा , जिल्हा नाशिक 
यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


विकास एस . कुलकर्णी , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


नाशिक , २२ सप्टेंबर २०२१ . 


नाशिक , २७ सप्टेंबर २०२१ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 4736 / 2021.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officer's Leave for the period mentioned against their names . 

( 1 ) 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
1 2 

3 
1 Shri . S. B. Bahalkar , 

Sanction to the Commuted Leave for forty five 
District Judge - 1 and Assistant 

( 45 ) days from 13th July 2021 to 26th August 
Sessions Judge , Malegaon . 

2021 . 


2 


Shri . M.A. Shinde , 
District Judge - 7 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Sanction to the Earned Leave for four ( 4 ) days 
from 14th September 2021 to 17th September 
2021 alongwith prefixing holiday falling on 10th 
September 2021 to 13th September 2021 with 
permission to leave headquarter with effect from 
9th September 2021 after office hours to 18th 
September 2021 before office hours . 


3 


Shri . R. S. Karankal , 
Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Sanction to the Earned Leave for three ( 3 ) days 
from 7th September 2021 to 9th September 2021 
alongwith prefixing holiday falling on 5th September 
2021 to 6th September 2021 suffixing holiday 
falling on 10th September 2021 to 13th September 
2021 with permission to leave headquarter with 
effect from 4th September 2021 after office hours 
to 14th September 2021 before office hours . 


4 


Smt . V. L. Bhosle , 
Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Sanction to the Earned Leave for Two ( 2 ) days 
from 7th September 2021 to 8th September 2021 
alongwith prefixing holiday falling on 5th September 
2021 to 6th September 2021 before office hours . 


5 


Smt . S. U. Deshmukh , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


Sanction to the Earned Leave for eight ( 8 ) days 
from 14th September 2021 to 21st September 
2021 alongwith prefixing holiday falling on 10th 
September 2021 to 13th September 2021 with 
permission to leave headquarter with effect from 
9th September 2021 after office hours to 22nd 
September 2021 before office hours . 


6 


Shri . D. S. Zanvar , 
4th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


Sanction to the Earned Leave for three ( 3 ) days 
from 14th September 2021 to 16th September 
2021 alongwith prefixing holiday falling on 10th 
September 2021 to 13th September 2021 with 
permission to leave headquarter with effect from 
9th September 2021 after office hours to 17th 
September 2021 before office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


93 


( 1 ) - contd . 


Sr. No. 

1 


Name and Designation 

2 


Period 

3 


7 


Shri . U. L. Pathak , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


Sanction to the Earned Leave for three ( 3 ) days 
from 14th September 2021 to 16th September 
2021 alongwith prefixing holiday falling on 10th 
September 2021 to 13th September 2021 with 
permission to leave headquarter with effect from 
9th September 2021 after office hours to 17th 
September 2021 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( II ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties 
1 2 

3 
1 Shri . S. B. Bahalkar , 

Shri . A. S. Gandhi , 
District Judge - 1 and Assistant 

District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Sessions Judge , Malegaon . 

Nashik with effect from 13th July 2021 before office 
hours to 26th August 2021 after office hours . 


2 


Shri . M.A. Shinde , 
District Judge - 7 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri . V. S. Hingane , 
District Judge - 8 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 9th September 2021 after 
office hours to 18th September 2021 before office 
hours . 


3 


Shri . R. S. Karankal , 
Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


4 


Smt . V. L. Bhosle , 
Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Shri . S. D. Indalkar , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
4th September 2021 after office hours to 14th 
September 2021 before office hours . 
Shri . S. D. Indalkar , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
7th September 2021 after office hours to 8th 
September 2021 after office hours . 
Smt . P. V. Hingne , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
9th September 2021 after office hours to 17th 
September 2021 before office hours and 
Shri . D. S. Zanvar , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
17th September 2021 after office hours to 22nd 
September 2021 before office hours . 


5 


01 


Smt . S. U. Deshmukh , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


( II ) - contd . 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


6 


O ) 


Shri . D. S. Zanvar , 
4th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


Smt . P. V. Hingne , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
9th September 2021 after office hours to 17th 
September 2021 before office hours . 
Shri . N. N. Dhend , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
9th September 2021 after office hours to 17th 
September 2021 before office hours . 


7 


Shri . U. L. Pathak , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


Nashik , 9th September 2021 . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


ज्ञापन 


क्रमांक वि -१ / पोनिदु / जय संतोषी माता मजूर / हातनूर / मंजूर / ७५ ९ / सन २०२१.- ज्याअर्थी , जय संतोषी माता मजूर सहकारी संस्था 
मर्यादित , हातनूर , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे या संस्थेच्या दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील ठराव 
क्रमांक २ अन्वये पास झालेल्या ठरावानुसार मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिंदखेडा यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५ अन्वये खालीलप्रमाणे पोटनियम क्रमांक २ नुसार दुरुस्ती मंजूर केलेली आहे . 
पोटनियम क्रमांक 

सुधारित पोटनियम 
पोटनियम क्रमांक २ 

सोबत जोडलेल्या पुरवणी क्रमांक ४ प्रमाणे मंजूर 
पुरवणी नंबर ४ 

( पोट - नियम दुरुस्तीची शब्द योजना पुढीलप्रमाणे ) 
दुरुस्ती झालेल्या पोट - नियमाचा अ . नं . 

दुरुस्ती झाल्यानंतर पोट - नियमांची शब्द योजना 
संस्थेचे नाव- श्री गांगेश्वर मजूर सहकारी सोसायटी मर्यादित , आरावे , 
तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे व तिचा पत्ता मु . पो . आरावे , तालुका 
शिंदखेडा , जिल्हा धुळे असा राहील . उपविधी क्रमांक ५ मधील अटीस पात्र 
राहून आरावे गावात अगर त्यापासून १० मैलाचे त्रिज्येत राहणाऱ्या कोणत्याही 
इसमास संस्थेचे सदस्य होता येईल . मात्र या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात एखादी 
याच प्रकारची संस्था असल्यास अगर नोंदणी केल्यास तिचे कार्यक्षेत्र या 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातून आपोआप वगळले जाईल . 
या कार्यालयाचे ज्ञापन जावक क्रमांक आस्थापना / पोनिदु / जय संतोषी माता मजूर / हातनूर / मंजूर / सन २०२१ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ 


१ 


> 


अन्वये मंजूर . 


संजय गिते , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 


शिंदखेडा , ३० सप्टेंबर २०२१ . 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / ईडीएल / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३०५ / २०२१ , दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ असा आहे . 


Order 


जळगाव , १५ सप्टेंबर २०२१ . 


No. EST / 4928 / 2021.- The District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
pass the following order . 


आदेश 


1 


Earned Leave for two ( 2 ) days from 22nd 
September 2021 and 23rd September 2021 with 
permission to leave headquarter with effect from 
21st September 2021 after office hours to 24th 
September 2021 before office hours is hereby 
granted to Smt . S. A. Lomte , Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad City . 

Charge during the absence of Smt . S. A. 
Lomte , Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Manmad City remained 
with Shri . G. A. Ghule , Judicial Magistrate , First 
Class ( Railways ) , Manmad . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ८५६ / सन २०२१.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , वाघ महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , वाकडी , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


, 


. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेजीए / एजीआर / ( ओ ) / ( डी ) / 
३०६/२०२१ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ असा आहे . 


जळगाव , ४ ऑक्टोबर २०२१ . 


Certified that Smt . S. A. Lomte would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Manmad City if she had not proceeded on 
leave for the period from 22nd September 2021 
and 23rd September 2021 [ Note 2 below Rule 39 
( 2 ) Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 
1981 ] . 


आदेश 


VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


" 


Nashik , 21st September 2021 . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / सन २०२१.- मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , जय बजरंग दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
शिंदी , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० 
( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण 
अन्य कृषी संस्था आहे . 


, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३०७ / २०२१ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ८१३ / सन २०२१.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , भवानी शंकर दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , उमरे , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ 
( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक 
२४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 


" 


जळगाव . 


जळगाव , ४ ऑक्टोबर २०२१ . 

. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २३ - २ ९ , २०२१ / पौष २-८ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( १ ) ( ब ) नुसार 

अधिसूचना 
क्रमांक जिविशा / श्री दत्त जयंती उत्सव / मनाई आदेश / ५४२४ / २०२१.- ज्याअर्थी , दिनांक १८ डिसेंबर २०२१ रोजी श्री दत्तजयंती उत्सव 
साजरा होणार आहे . दरवर्षी श्री दत्तजयंतीनिमित्त नंदुरबार जिल्ह्यात सारंगखेडा येथे एकमुखी दत्तप्रभू यांची यात्रा भरते . सदर यात्रा घोडेबाजार 
व बैलबाजारासाठी प्रसिद्ध आहे . सदर यात्रा सुमारे १५ दिवसांपर्यंत चालते . परंतु मार्च २०२० पासून सुरू असलेल्या कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाच्या 
पार्श्वभूमीवर मागील वर्षी डिसेंबर , २०२० मध्ये एकमुखी दत्तप्रभू यांची यात्रा आणि घोडेबाजार व बैलबाजार रद्द करण्यात आले होते . कोरोना 
विषाणूचा प्रादुर्भाव अजूनही सुरू असल्याने चालू वर्षी प्रशासनाने एकमुखी दत्तप्रभू यांची यात्रा रद्द करून फक्त घोडेबाजार व बैलबाजार भरविण्याचा 
निर्णय घेतला आहे . तसेच भाविकांना श्री दत्तप्रभूचे दर्शन घेता यावे म्हणून दर्शनासाठी मंदिर खुले ठेवण्यात येणार आहे . 

सारंगखेडा येथील एकमुखी दत्तप्रभू यांच्या दर्शनासाठी नंदुरबार जिल्ह्यातून तसेच परिसरातून आणि गुजरात , मध्यप्रदेश या सिमेलगतच्या 
राज्यातून 

मोठ्या प्रमाणावर भाविक येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
त्याअर्थी , मी , पी . आर . पाटील , पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार जिल्हा , मुंबई पोलीस कायदा अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३३ ( १ ) ( ब ) नुसार 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , खालीलप्रमाणे विनियमनाबाबत आदेश देत आहे . 

( १ ) श्री दत्तजयंती उत्सवादरम्यान दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ चे रोजी ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ रोजीचे २४.०० 
वाजेपावेतो अंकलेश्वर - ब - हाणपूर मार्गावरील शहादा , सारंगखेडा , दोंडाईचाकडे जाणाऱ्या जड वाहनांना ( उदा . ट्रेलर , चारचाकी वाहनांची वाहतूक 
करणारी वाहने , कारखान्याची मशिनरी वाहतूक करणारी वाहने ) सारंगखेडा रोड मार्गे घेऊन जाण्यास प्रतिबंध करणेत येत आहे . 

( २ ) गुजरात राज्यातून अक्कलकुवा - तळोदा - शहादा - सारंगखेडा मार्गे सोनगीर - धुळेकडे जाणारी अवजड वाहने ही शहादा - अनरद बारी 
वडाळी - शिरपूर मार्गे सोनगीर - धुळेकडे जातील किंवा तळोदा - प्रकाशा - नंदुरबार - दोंडाईचा मार्गे सोनगीर - धुळेकडे जातील . 

( ३ ) धुळेकडून सोनगीर फाटा - दोंडाईचा - सारंगखेडा मार्गे शहादाकडे येणारी अवजड वाहने ही दोंडाईचा चौफुली - नंदुरबार - प्रकाशा मार्गे 
शहादाकडे जातील किंवा सोनगीर फाटा - शिरपूर - वडाळी - अनरद बारी मार्गे शहादाकडे जातील . 

सदरचा आदेश दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ चे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील 
शहादा तालुक्यात अंमलात राहील . 

सदर आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , कायदा कलम १३१ प्रमाणे अपराध राहील . 
हा आदेश माझे सही - शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ रोजी दिला आहे . 


- 


पी . आर . पाटील , 

भा . पो . से . 
पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 


नंदुरबार , ६ डिसेंबर २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


